महाराष्ट्र शासन 


अविवि-२०१८/प्रक्र.९२/ का.०७, 
अल्पसंख्याक विकास विभाग, 

मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरू चौक 
मंत्रालय,मुंबई - ४०० ०३२ 

दि. १९/०९/२०१९ 


विषय :- प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रमातंर्गत (२॥॥५५॥0,उदगीर,नगरपरीषद,जि.लातूर येथे सद्धाव मंडप बांधकामाच्या 
अंदाजपत्रकास प्रशासकीय मान्यता देण्याबाबत. 


संदर्भ :- १. अवर सचिव,अल्पसंख्याक कार्य मंत्रालय, भारत सरकार,नवी दिल्ली यांचे पत्र क्र.॥७7-१३/४७/२०१९-|॥६ 
DP-MOMA, दि २३/०८/२०१९ 
२.जिल्हाधिकारी,लातूर यांचे पत्र जा.क्र.२०१८-१९/जिनिस/अल्पसंख्याक/>॥॥५४॥८/कार्या-९,दि.२१/०२/२०१९. 


ज्ञापन:- 

केंद्र शासनाच्या अल्पसंख्याक कार्य मंत्रालयाच्या गठित हाक्‍तिप्रदान समितीने दि.१७/०७/२०१९ रोजी झालेल्या १६ 
व्या बैठकीत प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रमांतर्गत (PMIVK) लातूर जिल्हयातील उदगीर,नगरपरिषद येथे अल्पसंख्याक 
समाजासाठी सद्धाव ASI/CSC बांधकामाच्या रु.१४०.००/- SG इतक्या रकमेच्या प्रस्तावास मान्यता दिली असल्याचे 
संदर्भाधिन क्र. (१)च्या पत्रान्वये कळविले आहे. सदर सद्धाव मंडप/059 बांधकामाच्या प्रस्तावास निधी वितरणाच्या हिऱ्याचे 
प्रमाण अनुक्रमे केंद्र : राज्य ६०:४० असून यामध्ये केंद्र शासनाचा हिस्सा रु.८४.०० लाख व राज्य शासनाचा हिस्सा ५६.०० लाख 
असा मिळून एकूण रू.१४०.००/- लाख इतका आहे. 


२. केंद्र शासनाने सदभाव मंडप/059 बांधकामास दिलेल्या मान्यतेचा तपशील खालीलप्रमाणे आहे:- 
(रु. लाखात) 
प्रकल्पाचे नाव युनिटची | हिळछ्याचे केंद्र शासनाच्या मान्यते | केंद्र राज्य एकूण 
संख्या प्रमाण नुसार प्रती युनिट खर्च हिस्सा | हिस्सा 
उदगीर जि.लातूर येथे सद्भाव | ६०:४० १४०.००.०० ८४.०० | ५६.०० १४०.०० 
मंडप बांधकाम (CSC सह) 


३. जिल्हाधिकारी, लातूर यांनी उदगीर, जि.लातूर येथे अल्पसंख्याक समाजासाठी सद्धाव मंडप /CSC बांधकामासाठी 
संदर्भ क्र. (2) अन्वये रू.१४६.३६ लाख इतक्या किंमतीचा प्रस्ताव शासनास सादर केला आहे.तथापि केंद्र शासनाने प्रधानमंत्री 
जन विकास कार्यक्रमांतर्गत नगरपरीषद,उदगीर,जि.लातूर येथे रु.१४०.००/- लाख इतक्या किंमतीच्या सद्भाव मंडप/080 
बांधकामाच्या प्रस्तावास मान्यता दिली आहे.केंद्र शासनाने दिलेल्या मान्यतेनुसार नगरपरीषद,उदगीर,जि.लातूर येथे सद्भाव 
मंडप/0509 बांधकाम करण्यासाठी खालील तक्त्यात दर्शविल्याप्रमाणे एकूण रु.१४०.००/- (रुपये एक कोटी चाळीस लाख फ़क्त) 
इतक्या खर्चाच्या अंदाजपत्रकास खालीलप्रमाणे प्रशासकीय मान्यता देण्यात येत आहे.:- 


SI.No. | Particular of Items Area Unit Rate Amount in | Amount 
Rs. in Lakh 
1 2 4 
A Construction work 
RCC Framed Structure (Normal 270 शिश 0 | 
Building) 
floor Height 3.35 mtrs 468 sqm 15200 7115120.00 | 71.15 
Every 0.30mtr. deeper foundation 
over normal depth of 1.20 mtr. (on 
G.F. only) 
Larger modules over 35 Sqm. 138 1500 207375.00 | 2.07 
Basic Cost of Civil works-A 7322495 73.22 


SUB TOTAL A 7322495 73.22 


शासन ज्ञापन क्रमांकः अविवि-२०१८/प्रक्र.९२/ का.०७, 


|| SERVICES 0 
Internal water supply and क्यात On A 10% 732249.50 | 7.32 
sanitary installations 
External Service connections OnA 5% 366124.75 | 3.66 
Internal electric insatallations On A 12.50% | 915311.88 | 9.15 
Lightening Conductors upto 4 On A 0.50% 36612.48 0.37 
storied building 
Computer conduiting On A 0.50% 36612.48 0.37 
SUB TOTAL B 2086911.08 | 20.87 

C Water Tank (RCC only) 45 Iped 1. | al 
Overhead tank without independent | 2500 Ltr 15 37500 0.38 
staging 
Underground sump 7500 Ltr 15 112500 1.13 
SUB TOTAL C 150.000 1.50 

रह Landscaping Development of Site | 
applied on the entire area of the 
plot(28.71) x36.84=1058 sqm 
including 5m offset all around, but 
10m on the front 
Internal Roads and paths 1058 sqm Sqm 145 153363 
Sewer 1058 Sqm 110 116344 
Storm Water drains 1058 Sqm 85 89902 
street Lighting with fluorocent | 1058 Sqm 95 100479 
lamps 
SUB TOTAL D 460089 al 

E BOUNDARY WALL eon 
Boundary wall with RCC/Brick | 141.1 mtr 6500 917150 9.17 
column 230 mm thick brick wall 
with cement plaster on both 
sides,1.5 mtr high concertina wire 
fencing above coping at top and 
simple MS steel gate with santri 
post. 

SUTOTAL E 917150 9.17 

F Furnitre to considered sepatately a 

Total of A+B+C=D=E+F 10936543 109.37 
office memorandum dtd 05.02.2018 | Apply prevailing | 109.37x0.15 1640497 16.40 
cost index for 
Delhi which is 
115 
(कहि | 12577142 125.77 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन ज्ञापन क्रमांकः अविवि-२०१८/प्रक्र.९२/ का.०७, 


Add contingencies on ७ (93% On Q 2.00% 251543 2.52 
restricted to @2% 


Add Cost for architectural plans & OnQ 3.00% 377314 3.77 
Drawings @ 3% of A 


Add Cost for structural plans & OnQ 1.00% 125771.42 
Drawings @ 1% of A 


Add Cost णि Constctura OnQ 5.00% 628857.11 6.29 
management @ 5% of A 


TOTAL PROJECT COST 13960628 139.61 


अटी व शार्ती:- 


Vi. 


Vil. 


VIII. 


Xl. 


weld मंडप /CSC बांधकामाच्या सविस्तर अंदाजपत्रकास सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या सक्षम प्राधिकाऱ्याची 
तांत्रिक मंजुरी प्राप्त करुन घ्यावी. 

weld मंडप /CSC बांधकाम हे सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या सक्षम प्राधिकाऱ्याने सविस्तर अंदाजपत्रकास 
दिलेल्या तांत्रिक मंजूरीनुसार नगर परिषद, उदगीर,नगरपरिषद मार्फत करण्यात यावे. 

मुख्याधिकारी,नगरपरिषद, उदगीर यांनी सद्भाव मंडप/050 बांधकाम करण्यासाठी आव्यक त्या बाबींची त्वरेने पूर्तता 
करुन घ्यावी आणि यासाठी शासन निकषानुसार निविदा प्रक्रिया करुन कामास तात्काळ सुरुवात करावी व तसे 
शासनास अवगत करावे. 

काम सुरु करण्यापूर्वी जागेच्या मालकी हक्‍्काबाबतची पूर्तता करुन घ्यावी. 

केंद्र शासनाने दिलेल्या मान्यतेनुसार ०१ सद्भाव मंडप /CSC बांधकामासाठी केंद्र + राज्य हिस्सा अनुक्रमे ६०:४० 
असा आहे. मुख्याधिकारी, नगर परिषद , उदगीर यांनी सद्धाव ASW/CSC बांधकामासाठी प्राप्त होणा-या केंद्र व राज्य 
हिऱ्यातील रकमेच्या विनियोगाबाबतची स्वतंत्र उपयोगिता प्रमाणपत्रे त्रैमासिक प्रगती अहवाल (QPR) विहीत नमुन्यात 
(अद्यावत छायाचित्रांसह) जिल्हाधिकारी, लातूर यांच्यामार्फत शासनास सादर करावा 

मुख्याधिकारी,नगरपरिषद ,उदगीर यांनी ०१ सद्भाव मंडप/059 बांधकामाची माहीती विभागाच्या Construction 
Tracker प्रणालीवर वेळोवेळी Upload करावी. 

मुख्याधिकारी, नगरपरिषद, उदगीर जि.लातूर यांनी ०१ सद्भाव मंडप/059 बांधकामाच्या अंदाजपत्रकातील मुख्य 
इमारत बांधकामाव्यतिरिक्‍त “इतर अनुषंगीक बाबीच्या” अंदाजपत्रकास सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या सक्षम 
प्राधिकाऱ्याची तांत्रिक मंजुरी तसेच प्रत्यक्ष निधी प्राप्त झाल्याशिवाय कामास सुरुवात करु नये. 

जिल्हाधिकारी, लातूर यांनी ०१ सद्भाव मंडप/050 बांधकामासाठी दुसऱ्या टप्प्यातील निधीची मागणी करताना 
पहिल्या टप्प्यात प्राप्त सर्व निधीच्या वापराबाबतची विहित नमुन्यातील उपयोगिता प्रमाणपत्रे, त्रैमासिक प्रगती अहवाल 
(अद्यावत छायाचित्रांसह) प्रस्तावासोबत शासनास सादर करावीत. 

नगर परिषद, उदगीर यांचेमार्फत सद्भाव मंडपाचे/050 व्यवस्थापन करण्यात येईल. 

सद्भाव मंडप/080 बांधकामाचे गुणवत्ता नियंत्रण, पर्यवेक्षण आणि ते मुदतीत पूर्ण करण्याची जबाबदारी नगर परिषद, 
उदगीर यांची राहील. 

सद्भाव मंडप बांधकाम प्रक्रिया मुदतीत पूर्ण होण्यासाठी तसेच यामध्ये येणाऱ्या अडचणींचे निराकरण करण्यासाठी 
जिल्हाधिकारी, अहमदनगर यांच्या अध्यक्षतेखाली खालीलप्रमाणे समिती गठित करण्यात यावी :- 


ओ जिल्हाधिकारी,लातूर. 
आ) कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, लातूर. 
इ) मुख्याधिकारी, नगर परिषद, उदगीर . 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


झासन ज्ञापन क्रमांकः अविवि-२०१८/प्रक्र.९२/ का.०७, 


> 


I प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम अंतर्गत मिळणाऱ्या अनुदानातून पूर्ण केलेल्या कामाच्या ठिकाणी “प्रधानमंत्री 
जन विकास कार्यक्रम (PMIVK)” अल्पसंख्याक कार्य मंत्रालय,भारत सरकार अशा ARTA फ़लक तसेच काम पूर्ण 
होण्यास लागणारा कालावधी ,अंमल बजावणी करणाऱ्या संस्थेचे नाव,प्रस्तावित विकास कामास मान्यता मिळालेला 
दिनांक,काम पूर्ण होण्याचा दिनांक आणि प्रस्तावित विकास कामाचा अंदाजित खर्च इत्यादिंचा तपशील प्रस्तावित 
कामाच्या ठिकाणी ठळकपणे निदर्शनास येईल अज्ञा पद्धतीने लावावा. 


४. केंद्र शासनाच्या मान्यतेनुसार Geld मंडप बांधकामातंर्गत केंद्र हिक्यावर होणारा खर्च “मागणी क्रमांक झेडई-१, 
२२३५ - सामाजिक सुरक्षा व कल्याण, ०२ समाजकल्याण, २०० - इतर कार्यक्रम, केंद्र पुरस्कृत योजना (००) (१७) अल्पसंख्याक 
बहुल क्षेत्रासाठी बहुक्षेत्रीय विकास योजना (केंद्र हिस्सा) (कार्यक्रम) (२२३५ ए ५४३), ३१ - सहाय्यक अनुदान (वेतनेतर)” तसेच 
राज्य हिछ्यावर होणारा खर्च “मागणी क्रमांक झेडई-१,२२३५ सामाजिक सुरक्षा व कल्याण, ०२ समाजकल्याण, oo - इतर 
कार्यक्रम, केंद्र पुरस्कृत योजना (०१)(१४) अल्पसंख्याक बहुक्षेत्रिय विकास कार्यक्रम (राज्य हिस्सा) (कार्यक्रम) (2234 ए 234) ३१- 
सहाय्यक अनुदान (वेतनेतर)” या लेखाशिर्षाखाली खर्ची टाकावा, 


4. प्रस्तुत शासन ज्ञापन, वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका १९७८ भाग पहिला, उपविभाग पाच अ.क्र.१, महाराष्ट्र 
सार्वजनिक बांधकाम नियमपुस्तिकेतील परिच्छेद क्र. १३४ खाली प्रशासनिक विभागास प्रदान करण्यात आलेल्या 
अधिकारानुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


६. प्रस्तुत शासन ज्ञापन, महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतसथळावर उपलब्ध करण्यात आला 
असून त्याचा संगणक संकेताक २०१९०९२०१००१२२५९१४ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन 
काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. _. meee 
Dinesh M. Sonavane : 


उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


१. प्रधान सचिव, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय मुंबई 

२. प्रधान सचिव, नगर विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

३. विभागीय आयुक्त, औरंगाबाद. 

४. जिल्हाधिकारी, लातूर. 

५. मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम मंडळ, औरंगाबाद 

६. अधिक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम मंडळ, नांदेड. 

७. कार्यकारी अभियंता,सार्वजनिक बांधकाम मंडळ, लातूर .... आपणांस विनंती आहे की, उक्त आदेशांतील आपणांशी 
संबंधित निर्देशांवर आपणांकडून आव्यक ती सर्व कार्यवाही प्राथम्याने करण्यात यावी. 

८. मुख्याधिकारी, नगर परिषद, उदगीर. 

९. जिल्हा कोषागार अधिकारी, लातूर. 

qo, वित्त विभाग (अर्थसंकल्प-१४/व्यय -४) मंत्रालय, मुंबई 

११. नियोजन विभाग (कार्या.१४७५) 

१२. निवडनस्ती का-७ 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


